कळंबोली पोलीस ठाणे, नवी मुंबई गुन्हा नोंद क्रेमांक 
१२५/२०११ मधून उद्भवणा-या प्रकरणामध्ये शासनातर्फे 
विशेष सरकारी अभियोक्ता म्हणून नियुक्‍त करण्यात 
आलेल्या अँड. श्रीमती रोहिणी सॅलियन यांना व्यावसायिक 
फी मंजूर करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र. एसपीपी २०११/प्र.क्र.२३१/पोल-१० 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. दिनांक : १६ सप्टेंबर, २०११. 


संदर्भ :- शासन अधिसूचना, विधी व न्याय विभाग क्र. एसपीपी-२०११/ए.एस.३४/डी-चौदा, 
दिनांक ३०.०७.२०११. 

शासन निर्णय :- कल्याणी महिला बाल कल्याण सेवा संस्था, खांदा कॉलनी, ता.पनवेल या संस्थेचे 
संस्थाचालक व अन्य पदाधिकारी, तसेच संस्थेचे संबंधीत नोकर यांनी संस्थेच्या अभिरक्षेत असलेल्या ११ 
मतीमंद मुलींवर लैंगिक अत्याचार केल्याप्रकरणी कळंबोली पोलीस ठाणे, नवी मुंबई गुन्हा नोंद क्रमांक 
१२५/२०११ (मतीमंद मुलींवरील लैंगिक अत्याचाराचे प्रकरण) मधून उद्‌भवलेल्या सत्र न्यायालय, रायगड 
येथे दाखल खटला क्र. ६७/२०११ मध्ये शासनाच्या वतीने काम पाहण्यासाठी अँड. श्रीमती रोहिणी 
सॅलियन यांची विधी व न्याय विभागाच्या. वरील संदर्भाधीन दिनांक ३०.७.२०११ च्या अधिसूचनेन्वये 


विशेष सरकारी अभियोक्ता म्हणून नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. 


रै. सबब, प्रस्तुत प्रकरणी अँड.श्रीमती रोहिणी सॅलियन यांना प्रतिदिन परिणामकारक 
सुनावणी रु. १५,०००/- प्रमाणे फी अदा करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 
तसेच, प्रस्तुत प्रकरणी त्यांना अपरिणामकारक सुनावणी फी, विचारविनीमय फी किंवा अन्य कोणत्याही 


प्रकारची फी अनुज्ञेय असणार नाही. 


३. परिणामकारक सुनावणीचे दिवस संबंधीत न्यायालयाच्या अभिलेख्यांवरून संबंधीत 
प्रकरणाच्या पोलीस उपायुक्‍त दर्जाहून कमी नाही अशा पर्यवेक्षीय अधिका-याकडून प्रमाणित करुन 


घेण्यात यावेत व कोणत्याही प्रकारचे अतिरिक्‍त प्रदान होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. 


४. यासाठी येणारा खर्च या विभागाच्या मागणी क्र.मागणी क्र. बी-१, २०५५ पोलीस - 


(००) १०९, जिल्हा पोलीस (००) (०१) जिल्हा पोलीस दल - (२०५५ ०१६८) - २८ व्यावसायिक व 


TAAR Aa inh NODAL beeen 


= AWA 


विशेष सेवा या लेखाशिर्षाखालील त्या त्या आर्थिक वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून व मासिक निधी 


विवरणपत्रानुसार भागविण्यात यावा. 


&, हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.सीआर- ४९२/११/व्यय-७, दिनांक 


२.९.२०११ अन्वये मिळालेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. सदर शासन निर्णय राज्य शासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आला असून 


त्याचा संगणक संकेतांक २०११०९१६१३११२९००१ असा आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


६० 


( वि. वि. दपके ) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 

* पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई . 

* पोलीस आयुक्‍त, नवी मुंबई . 

* जिल्हा कोषागार अधिकारी, रायगड . 

* विधी व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

* वित्त विभाग (व्यय- ७), मंत्रालय, मुंबई. 

« श्रीमती रश्मी करंदिकर, सहा पोलीस आयुक्‍त, ठाणे (वाहतूक विभाग-भिवंडी) 

* अँड.श्रीमती रोहिणी सॅलियन, १९ शैला महल, पहिली पास्ता लेन, कुलाबा, मुंबई. 
« निवड नस्ती (पोल-१०). 


न ४१">१८ न Naw. A ALA 


